“जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन 
परिषदेवर” विशेष निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. : साप्रोयो २०१९/प्र.क्र.१४३/उ-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मऔधो २०१९/ प्र.क्र.६/ उद्योग-२, 
दिनांक ०७ मार्च, २०१९ 
२. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो २०१९/प्र.क्र.१४३/उ-८, 
दि. २३ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भिय शासन निर्णयाद्वारे राज्याचे नविन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले असून, 
राज्यामध्ये परकीय व देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली संदर्भीय दि. २३.०८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषद (Global Investment Promotion Council) 
स्थापन करण्यात आली आहे. सदर परिषदेमध्ये आवश्यकतेनुसार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक 
संघटनांचे प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक सल्लागार संस्था, देश विदेशातील व्यक्‍ती अथवा 
नामांकित संस्थांचे प्रतिनीधी यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्‍त करण्यासंबंधी नमूद करण्यात 
आले आहे. त्यास अनुसरुन राज्यातील जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदेमध्ये विशेष निमंत्रित 
सदस्य म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


राज्यात शासन निर्णय दि. २३.०८.२०१९ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या जागतिक 
गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदे (Global Investment Promotion Council) मध्ये उद्योग क्षेत्राशी 
संबंधित खालील नामांकित सदस्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून नाम निर्देशित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | राज्यातील जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदे मध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य 

धि श्री. नितीन पोतदार, सॉलिसिटर, एम अँण्ड अ पार्टनर, जे. सागर असोसिएटस, 
मुंबई. 

२ श्री. प्रशांत गिरबने, महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स (MCCIA), मुंबई. 

3 श्री. प्रसन्न सरंबळे, CEO, डाटा सेटर बिझनेस अँण्ड ग्रुप हेड, स्टलिंग अँण्ड विल्सन 
प्रा.लि. 

४ श्री. रामचंद्र निळकंठ भोगले, चेअरमन, ASHES SAI अण्ड टेक्नॉालॉजिस ग्रुप, 
संभाजीनगर-औरंगाबाद. 

५ श्री. सुरे राठी, चार्टड अकाऊटंट, अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएडान, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो २०१९/प्र.क्र.१४३/उ-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२२११५६२२५३१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Ravindra V Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सर्व संबंधित मा.मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सर्व संबंधित मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त व नियोजन) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव (गृह निर्माण), गृह निर्माण विभाग,. मंत्रालय,मुंबई. 
११.अपर मुख्य सचिव (महसुल),महसुल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.प्रधान सचिव (नगर विकास),नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४.प्रधान सचिव (कृषी व पदुम), मंत्रालय,मुंबई. 
१५.प्रधान सचिव (सहकार,पणनव वस्त्रोद्योग), मंत्रालय,मुंबई. 
१६.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण), मंत्रालय,मुंबई. 
१७.प्रधान सचिव(कौशल्य विकास व उद्योजकत)), मंत्रालय,मुंबई. 
१८. प्रधान सचिव (पर्यटन), मंत्रालय,मुंबई. 
१९.विकास आयुक्‍त तथा उद्योग संचालक,नविन प्रशासन SARA, WSS मजला, 
मंत्रालय,मुंबई 
२०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,अंधेरी ,मुंबई. 
२१.आयुक्‍्त(मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण). 
२२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ. 
२३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, 
२४.आयुक्त , राज्य वस्तु व सेवा कर, मुंबई. 
२५.व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको. 
२६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ. 
२७.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SR निर्णय क्रमांकः साप्रोयो २०१९/प्र.क्र.१४३/उ-८ 


२८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ. 

२९.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 

३१.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३२.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 

३३.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

३४.निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

३५.सर्व कार्यासने,उद्योग विभाग, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३६.निवड नस्ती (उद्योग-८),उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


